महाराष्ट्र शासन 


पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) पदावरुन सहाय्यक 
आयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) या पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना देणेबाबत. 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र.पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३३४/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुले, २०१९. 


शासन आदेडा :- 


पशुसंवर्धन विभागातील wae विकास अधिकारी ( गट-अ) (एस-२०: ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ (एस-२२: ६००००-१९०८००) या पदावर तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ 


येथे नमूद ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याचे कार्यरत प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापनेने दिलेले पद 
क्र ठिकाण 
१ २. ३ 8 

१. | डा.शिपी दिलीप अंबादास खुला | जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा 
पविअ, पवैद श्रेणी १ पाचोरा ता. पाचोरा परिषद, सिंधुदुर्ग 
जि. जळगांव 

२. | डॉ. चव्हाण अरविंद साहेबराव खुला | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन 
पविअ, विभागीय रोगअन्वेषण प्रयोगशाळा सह आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद 
औरंगाबाद 

३. | डॉ.गुट्टे माणिक नामदेवराव खुला | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, Tapa 
पविअ, पवैद श्रेणी १ आडस ता. केज जि. निर्मिती संस्था पुणे 
बीड 

४. | डॉ.कटारे शेषराव माणिकराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, तालपसचि, 
पविअ, पवैद श्रेणी १ चिखली ता. कंधार कंधार जि. नांदेड 
जि. नांदेड 

५. | डॉ.बाभूळगावकर नंदकिशोर भागवतराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पक्नुसंवर्धन, तालपसचि, 
पविअ, जिपवैसचि औरंगाबाद वैजापूर, जि. औरंगाबाद 

६. | डॉ. कुलकर्णी अरविंद मुरलीधर खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जेव पदार्थ 
पविअ, पश्ुजेवपदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे निर्मिती संस्था, पुणे 

७. | डॉ. महाजन देवेंद्र मुरलीधर खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, तालपसचि, 
पविअ पवैद श्रेणी १ नशिराबाद जि. जामनेर जि. जळगांव 
जळगांव 

८. | डॉ. पाटील विजय नरोत्तम खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, ताळपसचि, 


पविअ, पवैद श्रेणी १ देवरगांव ता.जि. 
नाशिक 


कळवण, जि. नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३३४/पदुम-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नांव व सध्याचे कार्य णि पदोन्नतीने पदस्थापनेने दिलेले पद 
क्र. ठिकाण 
१ २. ३ ४ 

९. | डॉ.तेरखेडकर अनंत देविदासराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, ताळपसचि, 
पविअ (तांत्रिक) जिल्हा परिषद,लातूर बाभूळगाव, जि. लातुर 

१०. | डॉ.पाटील किशोर तोताराम खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, उपआयुक्त 
पविअ, तपासणी नाका, अक्कलकुवा जि. कार्यालय नंदुरबार 
लातुर 

११. | STARE अकोल अमिर साहेब खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, विभागीय 
पविअ, पवैद श्रेणी कनगांव ता. दौंड जि. रोग अन्वेषण प्रयोग शाळा, पुणे 
पुणे 

१२. | डॉ.दुबेवार मिलींद तुकाराम खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, तालपसचि, 
पविअ, जिपसचि नांदेड जि. नांदेड नायगांव, ता. नायगांव, जि. नांदेड 

१३. | डॉ.चौधरी धनराज काशिनाथ खुला | जि.प.स.चि. नाशिक (डॉ. वाय. के पाटील हे 
पविअ(विस्तार) पसं चांदवड जि. नाशिक सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर) 

१४. | डॉ.साळोखे प्रदिप हांकरराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन 
पविअ, पवैद श्रेणी १ खुपिरे ता. करवीर जि. उप आयुक्त कार्यालय, कोल्हापूर 
कोल्हापूर 

१५. । डा. पवार विजय चंद्रकांत खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन ताळपसचि, 
पविअ (विस्तार) पसं जामखेड जि. अकोले, जि. अहमदनगर 
अहमदनगर 

१६. | डॉ. मेटे सोमनाथ बन्सी खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, तालपसचि, 
पविअ, पवैद श्रेणी १ चौसाळा ता.जि. बीड केज जि. बीड 

१७. | डा. खपके दिलीप प्रभाकर खुला | सहाय्यक आयुक्‍त Wa, तालपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ करणपूर ता. श्रीरामपुर श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 
जि. अहमदनगर 

१८. | डॉ. देशमुख हरिभाऊ गोविंदराव खुला । प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळूमाता प्रक्षेत्र ताथवडे, 
पविअ, पवैद श्रेणी १ पिंप्रीराजा ता. जि. जि. पुणे 
औरंगाबाद 

१९. | डॉ. बोथे अनिल राजाराम खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, ताळपसचि, 
पविअ, जिपवैसचि अहमदनगर जि. पारनेर, जि. अहमदनगर 
अहमदनगर 

२०. | डॉ. पाटील अशोक देवराव खुला | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिपसचि, 
पविअ (विस्तार)पसं, पारोळा जि. जळगांव जळगांव 

२१. | डॉ. होनराव नंदकिशोर बाबुराव पविअ, खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, ताळपसचि, 
पवैद श्रेणी १ महुद ता. सांगोला जि. पंढरपूर, जि. सोलापूर 
सोलापूर 

२२. | डा. निकम नरेंद्र विनायक खुला | सहाय्यक आयुक्‍त Wa, तालपसचि 


पविअ, पवैद श्रेणी १ साळ ता. चांदवड जि. 
नाशिक 


निफाड, जि. नाशिक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३३४/पदुम-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नांव व सध्याचे कार्य णि पदोन्नतीने पदस्थापनेने दिलेले पद 
क्र. ठिकाण 
१ २. ३ ४ 

२३. | डॉ. पटेल खलिल अहमद अमिरअली खुला | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, मध्यवर्ती 
पविअ, पवैद श्रेणी १ माळीवाडा ता.जि. अंडी उबवणी केंद्र, औरंगाबाद 
औरंगाबद 

२४. | डॉ. वाघुळदे अविनाश इच्छाराम खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ (विस्तार) पंस, एरंडोल जि. जळगांव शिंदेखेडा जि. धुळे 

२५. | डा. शुक्ल राजेंद्रप्रसाद मुरलीप्रसाद खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंव्धन, जिपसचि, 
पविअ, पवैद श्रेणी १ वडवणी जि. बीड बीड 

२६. | ST. पालिमकर राजेंद्र लक्ष्मीकांत खुला | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, (पसं.१२) 
पविअ, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र पश्युसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 
राज्य पुणे 

२७. | ST. पाटील शामराव भिमराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, ताळपसचि इचलकरंजी जि. इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर 
कोल्हापूर 

२८. | डॉ. नाईक अशोक शांकर खुला | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, अंडी 
पविअ, पवैद श्रेणी षसडोली ख, ता. ऊबवणी केंद्र, कोल्हापूर 
करवीर जि. कोल्हापूर 

२९. | ST. देसाई अशोक जानबा खुला | सहाय्यक आयुक्त wae, तालपसचि 
पविअ पवैद श्रेणी १ लिंगनी erat ता. कागल, जि. कोल्हापूर 
कागल जि. कोल्हापूर 

३०. | डॉ. साळुंखे विश्वास दादासाहेब खुला | सहाय्यक आयुक्त wae, तालपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ पाटण जि. सातारा कवठे महाकाळ, जि. सांगली 

३१. | डॉ. बागवान मोहम्मद सिकंदर खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जेव पदार्थ 
पविअ, पवैद श्रेणी १ आसू ता. फलटण जि. निर्मिती संस्था, पुणे 
सातारा 

३२. | डॉ. हांडे गजानन रामचंद्र खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ वडगांव (काशिंबे) ता. खेड-राजगुरुनगर, जि. पुणे 
आंबेगांव जि. पुणे 

३३. | डॉ. कुमकर संजय काशिनाथ खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, वळूमाता 
पविअ, पवैद श्रेणी १ नारायणगांव ता. जुन्नर प्रक्षेत्र, कोपरगांव, जि. अहमदनगर 
जि. पुणे 

३४. | डा. चव्हाण लक्ष्मीकांत शोषराव खुला | सहाय्यक आयुक्त wae, तालपसचि 
पविअ, तालपसचि रामटेक ता. रामटेक रामटेक, जि. नागपूर 
जि. नागपूर 

३५. | डॉ. खोचरे अरूण भगवान खुला | सहाय्यक आयुक्त WRG, उप आयुक्त 


पविअ, पवैद श्रेणी १ बोइसर ता. जि. 
पालघर 


कार्यालय, पालघर 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३३४/पदुम-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नांव व सध्याचे कार्य णि पदोन्नतीने पदस्थापनेने दिलेले पद 

क्र. ठिकाण 

१ २. ३ 8 

३६. | डॉ. POM बाळासाहेब खुला | सहाय्यक आयुक्त wae, तालपसचि 
पविअ (तांत्रिक) जिल्हा परिषद उमरगा, जि. उस्मानाबाद 
उस्मानाबाद 

३७. | डॉ. देशमुख शहाजी रावसाहेब खुला | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, प्रादेशिक सह 
पविअ, पवैद श्रेणी १ तपासणी नाका वणी आयुक्त कार्यालय, नाशिक 
ता. दिंडोरी जि. नाशिक 

३८. | डॉ. मोरे तुकाराम ज्ञानदेव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ किनगांव ता. भूम जि. उस्मानाबाद 
अहमदपूर जि. लातूर 

३९. | डॉ. सोनावणे हरेश्वर गिरीधर खुला | सहाय्यक आयुक्त waa, तालपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ गोरगावले जि. शिरपूर, जि. धुळे 
जळगांव 

४०. | डॉ. बारगजे विजयकुमार रामचंद्र खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, अंडी उबवणी 
पविअ, पवैद श्रेणी १ खंडेराजुरी ता. मिरज केंद्र, पुणे 
जि. सांगली 

४१. | डॉ. फड सुर्यकांत सदाशिवराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ चाकूर ता. चाकूर जि. गंगाखेड, जि. परभणी 
लातूर 

४२. | डॉ. राजूरकर बाळासाहेब भागूजीराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ घनसावंगी ता. जि. मंठा, जि. जालना 
लातूर 

४३. | डॉ. वायकोस अरुण नित्यानंद खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जेव पदार्थ 
पविअ, जिपसचि जालना निर्मिती संस्था, पुणे 

४४. | डॉ. भोयर प्रमोद मधुकरराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ (विस्तार) पसं सेलू जि. वर्धा सेलू, जि. वर्धा 

४५. | ST. सावजी राजेंद्र भास्करराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ पवैद श्रेणी १ घुसर ता.जि. जालना बाळापूर, जि. अकोला 

४६. | डा. बागल संजय भाऊराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ सेवाग्राम ता.जि. वर्धा वर्धा 

४७. | ST. हरणे विनोद दामोदर खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, pape विकास प्रकळप अकोला बार्शी टाकळी, जि. अकोला 

४८. | डॉ. नाफडे संजय कमलाकर खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ दसरखेड जि. मेहकर, जि. बुलढाणा 
बुलढाणा 

४९. | डॉ. राऊत नामदेव विघ्नेश्वरजी खुला | सहाय्यक आयुक्त waa, तालपसचि 


पविअ, फिरता पशुवैद्यकीय दवाखाना 
काटोल जि. नागपूर 


ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३३४/पदुम-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नांव व सध्याचे कार्य णि पदोन्नतीने पदस्थापनेने दिलेले पद 
क्र ठिकाण 
१ २. ३ 8 

५०. | डॉ. जाधव विनायक मारोतीराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, उपआयुक्त 
पविअ, पवैद श्रेणी १ औराद शाहा ता. कार्यालय, जि. उस्मानाबाद 
निलंगा जि. लातूर 

५१. | डॉ. नेवकर सुरेश गंगाधर खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wa, एकात्मिक 
कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र , मध्यवर्ती अंडी पाहणी योजना मुख्यालय पुणे (डॉ. शिंदे 
उबवणी केंद्र, पुणे यांच्या से.नि. मुळे रिक्‍त) 

५२. | डॉ. सिसोदे सदाशिव विनायक खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, पसं (विस्तार) भडगांव जि. जळगांव चाळीसगांव, जि. जळगांव 

५३. | डॉ. खलाणेकर हितेंद्र मोरेश्वर खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, उपआयुक्त 
पविअ, पवैद श्रेणी १ नरडाणा ता. सिंदखेडा कार्यालय, धुळे 
जि. धुळे 

५४. । डा. तांदळे ज्ञानेश्वर पाटीलबुवा खुला | सहाय्यक आयुक्‍त Wa, तालपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ ममदपूर ता. परळी, जि. बीड 
आंबेजागाई जि. बीड 

५५. | डॉ. फारूखी शाहिद अली खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, (विस्तार) पसं धारणी जि. अमरावती अंजनगांव सुर्जी, जि. अमरावती 

५६. | डॉ. निंभोरे शाहाजी देवराव खुला | सहाय्यक आयुक्त wpa, तालपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ रुईनालकोल ता. आष्टी जि. बीड 
आष्टी जि. बीड 

५७. | डॉ. इंगवले शशिकांत पांडुरंग पविअ, पवैद | खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, ताळपसचि 
श्रेणी १ साखरवाडी ता. फलटण जि. वाई, जि. सातारा 
सातारा 

५८. | डॉ. कापगते नरेश प्रभाकरराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त UA, उप आयुक्‍त 
पविअ (विस्तार) पसं साकोली जि. भंडारा कार्यालय, चंद्रपुर 

५९. | डॉ. शंभरकर अरविद सोमनाथ खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन,उप आयुक्‍त 
पविअ, पसं (विस्तार) गोंदिया कार्यालय, गोंदिया 

६०. | डॉ. दळवी गजानन म खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, फिरता पक्नुवैद्यकीय दवाखाना चिखली जि. बुलढाणा 
कळंब ता कळंब जि. यवतमाळ 

६१. | डॉ. कवडे विजय माधवराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि 
पविअ, आधारभुत ग्राम उपकेंन्द्र धांदरफळ सिन्नर, जि. नाशिक 
जि. अहमदनगर (डॉ. कोक यांचे दि.३१.०८.२०१९ रोजी 

सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
६२. | डॉ. कदम अरविंद आत्माराम खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 


पविअ, पवैद श्रेणी १ आघार बु ता. मालेगांव 
जि. नाशिक 


मालेगाव, जि. नाशिक 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३३४/पदुम-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नांव व सध्याचे कार्य णि पदोन्नतीने पदस्थापनेने दिलेले पद 
क्र ठिकाण 
१ २. ३ 8 

६३. | ST. भोईर शरद त्रियबक खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ ,पवेद श्रेणी १ आगाशी ता. वसई जि. वाडा जि. पालघर 
पालधर 

६४. | डॉ. साळुंके सर्जराव गणपतराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १मढ ता. जुन्नर जि. पुणे उस्मानाबाद 

६५. | डॉ. वानखेडे विनोद नारायण खुला | जिल्हा wae अधिकारी, जिल्हा 
पविअ (विस्तार) पसं अमरावती जि. परिषद, वाशिम 
अमरावती 

६६. | डॉ. गुळवे वसंत संभाजीराव खुला | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, वळुमाता 
पविअ, ताळपसिच उदगीर जि. लातूर प्रक्षेत्र हिंगोली 

६७. | डॉ. ढाकणे अनिल यडावंत खुला | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि 
पविअ, पवैद श्रेणी १ पाथर्डी जि. गेवराई, जि. बीड 
अहमदनगर 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि.४/८/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात राज्य 
शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर 
याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत विधी व न्याय विभागाने दि.२८/१२/२०१७ रोजी खुल्या प्रवर्गातील 
कर्मचा-यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. तूर्तास 
पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवा जेष्ठतेनुसार मा. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवा जेष्ठता 
यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दि. २५/५/२००४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाजेष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत याची 
खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी, अशा सूचना सा.प्र.वि./कार्यासन १६-ब ने दि. २९/१२/२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये दिल्या आहेत. 


३.  सा.प्र.वि./कार्यासन १६-ब यांनी उपरोक्‍त दि. २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार 
सदर Vela तदर्थ व पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निवळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवा 
ज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञेय याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन 
राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ब यांनी दि. २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचना नुसार देण्यात येत 
आहेत. तसेच सदर USAC हया सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट-अ) या पदावर पदोन्नती देण्यासंदर्भात 
मा.उच्च न्यायालय तसेच मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणामध्ये विविध प्रलंबित न्यायालयीन 
प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३३४/पदुम-१ 


४. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन या पदावर पदोन्नती नंतर पदस्थापनेच्या पदावर हजर होण्यासाठी 
त्यांच्या नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी व रुजू अहवाल 
शासनास तात्काळ सादर करावा. 

५. संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधी मार्फत पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार 
शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०७३११४०१३४३६०१ असा आहे. हे शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VAY KARBHARI CHAUDHARI 
IN: c=IN, st=Maharashtra, 


DI 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce263 
68b8badbee9e69852845f0a, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

serialNumber=e1 feea176a1e6a273c574bb6f1a1edb58bf8 


C H A U D H A R | 7424118bccd6ee07340581733b70, ou=AGRICULTURE 
AND ADF, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=VUAY 
KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2019.07.31 14:38:31 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत - 
१) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 
४) आयुक्‍त पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, औंध,पुणे-०७. 
५) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
६) प्रादेशिक Ua Ma सहआयुक्‍त,अमरावती/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/नागपूर/लातूर/कोकण 
७) विभागीय व्यवस्थापक, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, औरंगाबाद/नागपूर 
८) सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९) सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 
qo) सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पद्युजैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे. 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र wT विकास मंडळ, अकोला. 
१२) सर्व जिल्हा Waa उपआयुक्त. 
१३) सर्व जिल्हा पश्ुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१४) महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१६) संबंधित अधिकारी, द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१७) निवडनस्ती-१ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


